वाचा :- 


= 


qeardaa विरोधी पथकात सायबर 
विभागातंर्गत पोलीस निरीक्षक दर्जाचे ०१ पद 
माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ या पदामध्ये रुपातंरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी,२०१७ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एसएसए-१०/०३/१५/विशा-४,दि.०८.०७.२००४ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दि.३१.१२.२००९ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१,दि.०२.०६.२०१५ 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्र.८१२/ विपोमनि/ दविप/ 
कोष/२०१६, दिनांक १८.०४.२०१६ 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/द.वि.प./माहिती तं. तज्ञ/२९/२०१६, दि.२३.०५.२०१६ 

पोलीस उप आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्र.२४०७/विपोमनि/ दविप/ कोष/ 
२०१६, दिनांक १७.१०.२०१६ 

अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/द.वि.प./माहिती तं. तज्ञ/२९/२०१६, दि.२७.१०.२०१६ 

UIA उप आयुकत, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्र.२९६४/विपोमनि/ दविप/ कोष/ 
२०१६, दिनांक १६.१२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाने उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र.०३ येथील नमूद दिनांक ०२.०६.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही विपरीत परिणाम न होता, विभागामध्ये एकुण उपलब्ध 


कर्मचाऱ्याचे समायोजन करण्याचे संपुर्ण अधिकार राहतील. विभागाच्या ज्या संवर्गाच्या बाबतीत कामांची 


आवर्यकता कमी झाली आहे, अशा संवर्गातील पदांची विभागातील तीच वेतनश्रेणी असलेल्या दुसऱ्या संवर्गात 


आवड्यकतेनुसार पदे स्थानांतरण करण्यात येतील. तथापि त्या विभागातंर्गत एकुण पद संख्येच्या मर्यादेतच 


असे समायोजन राहील, अशी तरतुद केली आहे. उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०२ येथे नमूद दिनांक 39.92.2008 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 


च्या शासन निर्णयान्वये अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवर पोलीस निरीक्षकांची २४ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. दहडातवादी कारवायांना 


रोखण्यासाठी दहशतवाद विरोधी पथकामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक प्रमाणात वापर करणे 


आव्यक आहे. दहडातवाद विरोधी पथकातील सायबर विभागात चालणारे कामकाजाचे स्वरुप तंत्रज्ञानाशी 


निगडीत आणि क्लिष्ट आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांची शौक्षणिक अर्हता ही तांत्रिक क्षेत्राशी संबंधित 


नसल्याने काम करणे अवघड जात आहे. यास्तव वित्त विभागाच्या उपरोक्त तरतुदीनुसार अपर पोलीस 


महासंचालक (नि. व स.) यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र.०५ येथे नमूद दिनांक २३.०५.२०१६ च्या पत्रान्वये अपर 


पोळीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर मंजूर पोळीस 


पोलीस निरीक्षकाचे (वेतनश्रेणी:-९३००-३४८००-४४००) ०१ पद समान वेतनश्रेणीच्या माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ 


(वेतनश्रेणी:-९३००-३४८००-४४००) या पदामध्ये रुपातंरीत करण्याबाबत शासनास विनंती केळी आहे. सदर 


विनंतीच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे 


शासन [नरणय:- निर्णय:- 


अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०२ येथे नमूद दिनांक ३१.१२.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये तांत्रिक संशोधन 


कक्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या (वेतनश्रेणी:-९३००-३४८००-४४००) १४ पदांपैकी 


०१ पद समान वेतनश्रेणीच्या माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ (वेतनश्रेणी:-९३००-३४८००-४४००) या पदामध्ये रुपातंरीत 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे रुपातंरण केलेले माहिती तंत्रज्ञान तज्ञाचे पद त्यासाठी केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील 


तरतुदीनुसार भरण्यात यावीत. सदर पदाचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नसल्यास अपर पोलीस 


महासंचालक, दहठातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तात्काळ सेवाप्रवेश नियम तयार करुन 


शासनाकडून मान्य करुन घ्यावेत. सेवाप्रवेश नियम मान्य झाल्यानंतर सदरहू पदे सेवाप्रवेश नियमातील 


तरतुदीनुसार भरण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५ 


अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२०११२५४३६५४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
D h K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
7 | 3] ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef 


7¢¢55853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhi raj K 
hang ee 


धीरज कां. अभंग 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री,गृह Gey यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१३.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :अपीओ-३६१६/प्र.क्र.९४/पोल-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


